सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत 
शासन हमी देण्याबाबतच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने 
मा. मंत्रिमंडळास शिफारस करण्यासाठी गठित 
करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या रचनेत 
सुधारणा करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र. १६१/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२०. 

वाचा :- 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१९/प्र.क्र.१६१/३-स, 

दिनांक २.३.२०२०. 


सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत शासन हमी देण्याबाबतच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने 
मा. मंत्रिमंडळास शिफारस करण्यासाठी वाचा येथे नमूद दिनांक २.३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये गठित 


करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या रचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करणेत येत आहे :- 


१) मा. मंत्री (सहकार, पणन) é अध्यक्ष 
२) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) जी सदस्य 
३) मा. राज्यमंत्री (सहकार) डं सदस्य 
४) साखर आयुक्‍त ह सदस्य सचिव 


२. वाचा येथे नमूद दिनांक २.३.२०२० च्या शासन निर्णयातील उर्वरित अटी व शर्ती कायम राहतील. 


2: सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१००७१४२४१२१८०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Ramesh Pimpale 
(प्रशांत र. पिंपळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३ मा. मंत्री (सहकार, पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

| मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
५. सर्वमा.पमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र. १६१/३-स 


६. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्वमा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८ सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

qo, प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१२. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१३. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. निवडनस्ती (3३-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


